Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १४ ] 


मंगळवार , डिसेंबर १० , २०१९ / अग्रहायण १९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ.वि.पु. ) म.शा.रा., अ.क्र . ६६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र.कक्ष -८ - अका -जिपपंस - कावी -४५५-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक पंसनि - २०१८ -प्र.क्र . २१८-पंरा-२, दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१९ व अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये अमरावती जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता त्यांना सद्यस्थितीत 
लागू असलेल्या सभापती पदाच्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा - या दिवसापासून सुरु होणा- या अडीच वर्षांच्या कालावधीकरीता 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामधील (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) ( अशा जाती व जमाती आणि 
नागरिकांचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या अमरावती जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या ( संपूर्णतः अनुसूचित 
क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा या पंचायत समित्या वगळून ) सभापती पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ च्या नियम २फ च्या उपकलमे २( अ), २(ब), ३( ब), ४( अ), ४( ब) व ५( अ ), ५(ब) नुसार मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पवार , जिल्हाधिकारी, अमरावती या आदेशाद्वारे अमरावती जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरीता 
त्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेल्या सभापती पदाच्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून सुरु होणा- या अडीच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) आणि ( अशा जाती , जमाती 
आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या अमरावती जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या ( संपुर्णतःअनुसूचित 


अ .-एक - अ-१ ( १७३० ). 


( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० , २०१९ / अग्रहायण १९ , शके १९ ४१ 


क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा या पंचायत समित्या वगळून ) खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातील पंचायत समिती निहाय 
सभापती पदाचे आरक्षण करीत आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


पंचायत समितीचे नांव 

( २ ) 


सभापतीचे पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित केले तो प्रवर्ग 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


दर्यापूर 


अनुसूचित जाती 


२ 


वरूड 


३ 


भातकुली 
अंजनगांव सुर्जि 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 
अनुसूचित जाती (महिला ) 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


४ 


५ 


मोर्शी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


६ 


चांदूर रेल्वे 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


७ 


नांदगांव खंडेश्वर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


८ 


अचलपूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


९ 


धामणगांव रेल्वे 


सर्वसाधारण 


१० 


चांदूर बाजार 


सर्वसाधारण 


११ 


अमरावती 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


१२ 


तिवसा 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


अमरावती : 


संजय पवार , 


दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा.,अ.क्र . ६७. 


आदेश 


क्र.कक्ष- ८ - अका -जिपपंस - कावी - ४५६-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक पंसनि- २०१८ -प्र.क्र . २१८ -पंरा -२, दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१ ९ व अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये अमरावती जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा या २ पंचायत 
समित्यांकरिता त्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेल्या सभापती पदाच्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून सुरु होणा- या 
अडीच वर्षाच्या कालावधीकरीता अनुसूचित जमाती ( अशा अनुसूचित जमातीमध्ये महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रात 
येणा- या अमरावती जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम १९ ६२ च्या नियम , २ फ च्या उपकलमे २( अ), २(ब) , ३( ब), ४( अ), ४(ब) व ५( अ), ५(ब ) नुसार मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार मी , संजय पवार, जिल्हाधिकारी, अमरावती या आदेशाद्वारे अमरावती जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा या २ 
पंचायत समित्यांकरीता त्यांना सद्यस्थितीत लागू असलेल्या सभापती पदाच्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून सुरु 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० , २०१९/ अग्रहायण १९ , शके १९ ४१ ३ 


अ.क्र . 


होणा- या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरीता अनुसूचित जमाती ( अशा अनुसूचित जमातीमध्ये महिलासह) अमरावती जिल्ह्यातील संपूर्णतःअनुसूचित क्षेत्रातील 
धारणी व चिखलदरा पंचायत समिती मधील सभापती पदाचे आरक्षण खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे करीत आहे. 

अनुसूची 
पंचायत समितीचे नांव अनुसूचित जमातीमधील सभापतीचे पद 

कोणासाठी आरक्षित केले 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
चिखलदरा 

अनुसूचित जमाती 
धारणी 

अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


१ 


२ 


अमरावती : 


संजय पवार , 


दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . ६८ . 


क्र.कक्ष- ८ - अका-जिपपंस- कावी- ४६७-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ५७ अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा , चांदूर रेल्वे व 
धामणगांव रेल्वे या पंचायत समित्यांची स्थापना करावयाची आहे आणि महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे ) नियम १९ ६२ 
चे नियम ५९ अन्वये निवडणुकीत पंचायत समित्यामधील निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या उमेदवारांचेनिकाल जाहीर करण्यात आलेले आहेत . 


त्याअर्थी, मी , संजय पवार , जिल्हाधिकारी , अमरावती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९६१ चे कलम ५७( १) आणि 
५७( ३) ( अ ) चे उपबंधास अधिन राहून , महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे) नियम , १९ ६२ चे नियम ६० अन्वयेपंचायत 
समितीतील सदस्यांची नांवेत्यांचेपत्यासह खालील अनुसूचित दर्शविलेल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


पंचायत समिती 


निर्वाचक गण क्रमांक 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या सदस्यांचे 

नांव 


सदस्यांचा कायमचा पत्ता 


निर्वाचक गण ज्या ज्या 


व नांव 


पंचायत समितीमध्ये 


समाविष्ट आहेत त्या 


पंचायत समितीचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


तिवसा 


४१ - तळेगांव ठाकूर 


दिवे कल्पना किशोर 


४२- वरखेड 


पुनसे रोशनी मुकुंद 


४३- मोझरी 


वानखडे शरद भिमराव 


मु.पो. तळेगांव ठाकूर , ता . तिवसा, जि.अमरावती 
मु.पो. ममदापूर, पो . सातरगांव, ता. तिवसा, जि.अमरावती 
मु.पो. शेंदोळा, ता . तिवसा, जि.अमरावती 
मु.पो. व- हा , ता . तिवसा, जि.अमरावती 
मु.पो. कु- हा , ता. तिवसा, जि.अमरावती 
मु.पो. मारडा, ता . तिवसा, जि.अमरावती 


४४ - व - हा 


खुळे निलेश वासुदेवराव 


४५- कु - हा 


मुल्ला सत्तार इसाक 


४६ - मारडा 


हांडे शिल्पा रविंद्र 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १० , २०१९ / अग्रहायण १९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


चांदूर रेल्वे 


९ ७ - आमला विश्वेश्वर 


डांगे प्रतिभा धनंजय 


९ ८ - सातेफळ 


व - हाडे श्रद्धा बाबाराव 


मु.पो. आमला वि ., ता . चांदूर रेल्वे, जि.अमरावती 
मु . कळमजापूर , पो. कळमगांव , ता. चांदूर रेल्वे , 
जि.अमरावती 


९९ -पळसखेड 


देशमुख सरीता श्यामबाबु 


मु.पो. पळसखेड , ता . चांदूर रेल्वे, जि.अमरावती 


१०० -मालखेड 


होले अमोल दिगांबर 


मु . सावंगा विठोबा, पो . मालखेड रेल्वे, ता . चांदूर रेल्वे, 
जि.अमरावती 


१०१- घुईखेड 


खंडारे शुभांगी अमोल 


१०२ - राजूरा 


भेंडे प्रशांत विठ्ठलराव 


मु.पो. घेईखेड , ता . चांदूर रेल्वे, जि.अमरावती 
मु . बग्गी, ता . चांदूर रेल्वे, जि.अमरावती 
मु.पो. जूना धामणगांव , ता . धामणगांव रेल्वे, 
जि.अमरावती 


धामणगांव रेल्वे 


१०३ - जुना धामणगांव 


उईके बेबी सुधाकर 


१०४- अंजनसिंगी 


केला राजकुमार नारायण 


मु.पो. अशोकनगर , ता . धामणगांव रेल्वे , 
जि.अमरावती 


१०५-मंगरुळ दस्तगीर 


दुधे माधुरी अविनाशराव 


मु . पेठरघूनाथपूर , पो . मंगरुळ दस्तगीर , 
ता . धामणगांव रेल्वे , जि.अमरावती 


१०६- वरुड बगाजी 


ढोले जयश्री भारत 


मु.पो. कावली वसाड , ता . धामणगांव रेल्वे, 
जि.अमरावती 


१०७- देवगांव 


सेलोकर जयश्री धनंजय 


मु . 

सोनेगांव खर्डा, पो . निंभोरा बोडखा, 
ता . धामणगांव रेल्वे, जि.अमरावती 


१०८ -चिंचोली 


भोंगे शुभम प्रतापराव 


रा . वार्ड क्र .७, स्टेट बँकजवळ , धामणगांव रेल्वे , 
ता.पो. धामणगांव रेल्वे, जि . अमरावती 


१० ९ - तळेगांव दशासर 


रामावत नरेंद्र ठाकूरदास 


मु.पो. तळेगांव दशासर , ता . धामणगांव रेल्वे, 
जि.अमरावती 


११०- शेंदूरजना खुर्द 


सोमोसे महादेव देविदासजी मु.पो. शेंदुरजना खुर्द, ता . धामणगांव रेल्वे , 

जि.अमरावती 


अमरावती : 


संजय पवार , 


दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATEOF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


